प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्ली येथील पंतप्रधान रॅलीमध्ये सहभागी 
होणाऱ्या छात्रांकरिता आयोजित करण्यात येणाऱ्या शिबीरां- 
करिता मंजूर तरतुदीतून प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. _ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : - राछासे- २७१८/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८ . 

२) क्रीडा व युवक सेवा पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/आरडीसी/२०१८-१९/(१४)/ 

का-५/४७३८, दि. ३० ऑक्टोबर, २०१८. 

प्रस्तावना : - 

दरवर्षी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनी पंतप्रधान रॅलीमध्ये महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय 
Badia छात्रांचे पथक सामिल होत असते. यामध्ये निवड होण्याकरिता विविध प्रकारच्या शिबीरांचे 
आयोजन दिल्ली येथे करण्यात येते. प्रस्तुत उपक्रमांच्या अंमलबजावणीकरिता रु.४७,१३,९६८/- इतक्या 
रकमेस मंजूरी देण्याबाबतची बाब या नस्तीवर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
दरवर्षी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनी पंतप्रधान रॅलीमध्ये महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय 


छात्रसेनेतील छात्रांचे पथक सामिल होत असते. यामध्ये निवड होण्याकरिता विविध प्रकारच्या शिबीरांचे 
आयोजन दिल्ली येथे करण्यात येते. सदर शिबीरांमधून काही छात्रांची निवड करण्यात येवून, निवड झालेले 
छात्र प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या राजपथ, नवी दिल्ली येथील पथसंचलनात सहभागी होतात. सदर 
शिबीरांमध्ये सहभागी होणाऱया युनिटकरिता होणारा खर्च रु.४७,१३,९६८/- (रुपये सत्तेचाळीस लक्ष तेरा हजार 
Aa अडुसष्ट फक्त) इतक्या रकमेचा निधी वितरीत करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | शिबीराचे नाव व शिबीर कालावधी कार्यालयाचे नाव मंजूर करावयाची 
रक्‍कम 
- टीएससी (मुले शिबीर-१८ | समादेशक अधिकारी, ४ महाराष्ट्र रु.११,३७,१५६/- 
दि.१७/०९/२०१८ ते | मुलींचे पथक, राष्ट्रीय छात्रसेना, 
२८/०९/२०१८ (१२ दिवस) अमरावती 
२ टीएससी (मुली) शिबीर-१८ | समादेशक अधिकारी, ५७ महाराष्ट्र रु.१८,४८,६१२/- 
दि.१७/०९/२०१८ ते | बटालियन, राष्ट्रीय छात्रसेना, 
२८/०९/२०१८ (१२ दिवस) अहमदनगर 
३ व्हीएससी वायु सैनिक शिबीर-१८ | समादेशक अधिकारी,२ महाराष्ट्र रु.१७,२८,२००/- 
दि.२४/१०/२०१८ ते | हवाई पथक, राष्ट्रीय छात्रसेना, 
०४/११/२०१८ (१२ दिवस) नागपूर 
एकूण रक्‍कम रु.४७,१३,९६८/- 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे- २७१८/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे -३ 


२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्रमांक: ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, 
विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर (२२०४-००१६-२१ या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर 
करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


३. वित्त विभागाच्या दि. ०२/०४/२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्त तरतूद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित कार्यालयाचे समादेशक अधिकारी यांना 
आंहरण व संवितरण अधिकारी तर संबंधित गटप्रमुख, गटमुख्यालय यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२/०४/२०१८ च्या परिपत्रकातील 
सूचनांना अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिच्छेद ६ ते ९ मधील अटींची 
तसेच परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर 
परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र. १,२,३,४,५,६, व ७ मधील बाबी सदर आदेशास लागू नाहीत. 


ष्‌. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.९४५/२०१८/व्यय-५, 
दि.२०.११.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०६११४८२०२१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
Rajendra ee 
11001 Educati d Sports Department, 
postalCode=400032, st=Mahara 
S h an ka rao 2.5.4.20=679184b88'701 9ef64ad6dde2495ca2802 
1d4755ce63fa70c45c1755d9373, cn=Rajend 
hankarrao Pawar 
P aWar Date: 2018.12.06 11:55:25 +05'30 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 

३. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा ), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 

४. अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. सर्व विभागीय उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचाळनालयामार्फत) 

६. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे (संचाळनाळलयामार्फत) 

७. संबंधित वरीष्ठ कोषागार अधिकारी/जिल्हा कोषागार अधिकारी, (संचालनालयामार्फत) 

८. वित्त विभाग (व्यय-५)/ नियोजन विभाग (का. १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. संबंधित गटप्रमुख, गटमुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, (संचालनालयामार्फत) 

११. समादेशक अधिकारी, राष्ट्रीय छात्रसेना, अमरावती, अहमदनगर,नागपूर. 

१२. निवड नस्ती (क्रीयुसे-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


